महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड 
या कंपनीच्या नावाच्या नोंदणीसाठी रू.९६ 
लाख ३२ हजार एवढी रक्कम खर्च करण्यास 
मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जून २०१७. 


वाचा : १ गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएळवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परि-५, 

दि.२४.०१.२०१७ 

२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-२०१६/प्र.क्र.११६/परि-५, 
दि.१४.०३.२०१७. 

३) सहायक संचालक (धोरण), मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारत सरकार यांचे 
पत्र दि.०८.०६.२०१७. 

४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि.२०.४.२०१६ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र. क्र. ८९/अर्थ-३, दि.८.२.२०१७ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी, रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि 
व्यवहार्यता तपासणे, प्रकल्प क्षमतेत वाढ करणे, प्रकल्प विहित कालावधीत पूर्ण व्हावेत तसेच भूसंपादन 
झाल्यानंतर प्रकल्प बाधितांना मदत व त्याचे पुनर्सवन त्वरेने होण्यासाठी झासन निर्णय 
क्र.आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परिवहन ५, दिनांक २४.०१.२०१७ अन्वये ही कंपनी स्थापन करण्यास 
मंजूरी दिली आहे. सहायक संचाळक (धोरण), मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, भारत सरकार यांचे पत्र 
दिनांक ०८.०६.२०१७ अन्वये महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास लिमिटेड या नावाने कंपनी स्थापन 
करण्यास केंद्र शासनाकडून परवानगी दिली आहे. सदर कंपनी नोंदणी करण्यासाठी INC-32 हा फॉर्म 
केंद्र शासनाच्या Ministry of Corporate Affairs यांचेकडे ऑनलाईन सादर करावा लागणार असून; 
फॉर्म सादर केल्यानंर कंपनीच्या नावाचे रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता स्टॅम्प ड्युटी व इतर आकारणी 
मिळून अंदाजे रू.९६,३२,५७०.०० इतका खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास 
लिमिटेड या कंपनीसाठी रू.५०.०० कोटी इतके भागभांडवल मंजूर केले आहे, त्यापैकी जून २०१७ 
अखेर रू.८.३३ कोटी इतकी रक्‍कम एमआयएस प्रणालीवर वितरित झालेली आहे. या वितरित 
झालेल्या निधीमधून “कंपनी अधिनियम, २०१३” मधील तरतुदीनुसार कंपनीच्या नावाच्या नोंदणीसाठी 
रु.९६,३२,५७०.०० इतकी रक्कम खर्च करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परिवहन-५ 


शासन निर्णय : 

“कंपनी अधिनियम, २०१३” मधील तरतुदीनुसार “महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास 
लिमिटेड” या कंपनीच्या नावाच्या नोंदणीसाठी रू.९६,३२,५७०.०० (रू.शहाण्णव लाख बत्तीस हजार 
पाचशे सत्तर फक्त) इतकी रक्‍कम खर्च करण्यास राज्य शासन मंजूरी देत आहे.. 

२. शासनाने उप सचिव (परिवहन), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाच्या अवर सचिव, 
रोख झाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
केले असून, या शासन PURER त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१७-१८ या वर्षात मागणी क्र.बी-१०, ५००२, भारतीय रेल्वे यावरील 
भांडवली खर्च (व्यावसायीक मार्ग), १४-श्ासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक, १९०- 
शासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमांकरिता गुंतवणूक-इतर सार्वजनिक क्षेत्र, (०१)(०१)-महाराष्ट्र लोहमार्ग 
पायाभूत विकास कंपनी (५००२००१४), 32, अंशदाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 
मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३ दि. २०.४.२०१६ सोबतच्या परिशिष्टातीळ अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरीत करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “अंशदाने” या तपशीलवार 
शिर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी करावयाच्या सूचित नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे तसेच उक्त 
शासन निर्णयाच्या परिच्छेद ७ ते १८ मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- 
२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. २०.४.२०१६ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील १ ते १० तसेच 
शासन परिपत्रकातील ७ ते १८ अटींची पूर्तता होत आहे. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दि. २०.४.२०१६ मधील 
तरतूदीनुसार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हे आदेश निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

७. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०६२९१७२१३७९५२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Vidyadhar Avinash 
Malegaonkar 


Vi d ya d h a [| /११/ i al a ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Officer On Special Duty, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Vidyadhar Avinash 
Malegaonkar ची 


(वि.अ.मालेगांवकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, रेल्वे कक्ष 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई /नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१३/परिवहन-५ 


२) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई /नागपूर 

3) Executive Director (JV), Railway Boards, Ministry of Railways, Rail Bhavan, 
New Delhi- 990 009 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


8) 
) 

६) अवरसचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


S 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८ अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
९) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा 
धनादेश Pay & Accounts Officer, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi यांच्या 
नावाने काढण्यात यावा. 
१०) निवड नस्ती, परिवहन -५ 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


